कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना विमा कवच / 
सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 

कै.(श्री) सुरेश किशनराव वाघमारे, 
सहा.शिक्षक, 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन शुध्दीपत्र क्रमांकः सहाय्य २०२२/प्र.क्र.०८/टिएनटी - ६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
तारीख: १४ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा - 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. ४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० 
व दिनांक. १४.१०.२०२०. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे क्रमांक: सहाय्य-२०२०/प्र.क्र.८१/टीएनटी-६, 
दिनांक ०७.१२.२०२० व दिनांक १६.०३.२०२१ चे पत्र. 
३. शासनाचे समक्रमांकाचे ज्ञापन दि. २७/०१/२०२३ 


शासन ज्ञापन शुध्दीपत्र - 


शासन ज्ञापन दिनांक २७/०१/२०२३ मध्ये परिच्छेद क्र.9 मध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात 
आलेले आहे. 


“मागणी क्रमांक ई-२, (00)(09) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान 


(अनिवार्य), (२२०२ ०१७३), ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर).” 


त्याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
“मागणी क्रमांक ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, (०१) प्राथमिक शिक्षण, १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य, (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य, (०१)(०१) 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांच्या कलम १८२ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने, (२२०२ ०१७३)/३१- सहायक अनुदान 


(वेतनेतर).” 


शासन ज्ञापन शुध्दीपत्र क्रमांकः सहाय्य २०२२/प्र.क्र.०८/टिएनटी - ६ 


२. सदर शासन ज्ञापन शध्दीपत्रे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०२१४१५३११३५३२१ 


असा आहे. हे ज्ञापन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
T U 5 H A R VA SA N T Ovo GOVERAENT OF ATA SCHOOL EDUCATION AND 


20=19¢6c23f510a80926e9b7ee5db235979452f3f9e89 181 18634069a6cc7a 


MAHAJAN ——! 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरीता:- 
१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे 
३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 
५. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड 
६. अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, (प्राथमिक), नांदेड 


प्रत-- माहितीसाठी 
७. वित्त विभाग (व्यय ९)/(व्यय ५), मंत्रालय, मुंबई 
८. कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (एस एम ४)/अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
९. श्रीमती सुनिता सुरेश वाघमारे, जनता कॉलनी, हिमायतनगर, नांदेड ४३१ ८०२ 
१०.निवड नस्ती (टीएनटी-६)(प्र.क्र. ०८/२०२२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


